राज्य कामगार विमा योजने अंतर्गत असलेल्या 
वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार 
विमा योजना मुंबई, पुणे व नागपूर येथील 
आस्थापनेवरील मंजूर असलेली एकूण १७९ 
अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक राकायो-२०२२/प्र.क्र.१५२/राकावि-२ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा - 
१) शासन वित्त विभाग क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा- १, 
दि.०४ ऑक्टोबर,२००४. 
२) शासनाचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे, शासन निर्णय क्रमांक राकायो-१५०२ / प्र.क्र.२ / 
२००२/ राकावि-२, दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २००७. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. राकायो-२०२२/प्र. क्र.३४/ राकावि-२, 
दिनांक २२ मार्च, २०२२. 
४) शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८ ऑगस्ट, २०२२. 
५) आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे पत्र क्र.आयुक्‍्त/राकावियो/अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवणे/का.क्र.३/२०७१९/२०२२, दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२. 
प्रस्तावना - 


संदर्भाकित अ. क्र. २ येथील शासन निर्णयामधील आदेशान्वये राज्य कामगार विमा योजने 
अंतर्गत पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजुरी देण्या आलेली असून त्यानुसार आयुक्‍त, राज्य 
कामगार विमा योजना, यांच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार विमा 
योजना, मुंबई, पुणे व नागपूर येथील आस्थापनेवरील १७९ अस्थायी पदांना अ.क्र. ३ येथील शासन 
निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे सुरु ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात आळेली 
आहे. सदरील सर्व १७९ अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंतच्या कालावधीसाठी 
पुढे सुरु ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकायो-२०२२/प्र.क्र.१५२/राकावि-२ 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे राज्य कामगार विमा योजने अंतर्गत असणाऱ्या वैद्यकीय प्रशासन 
अधिकारी राकावियो, मुंबई, पुणे व नागपूर येथील आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र 'अ' मधील एकूण १७९ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुढे सुरु ठेवण्यास या शासन 
निर्णयाव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे. या पदावरील खर्च पुढे नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा 
तसेच सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 

१०२ - राज्य कामगार विमा योजना 

१०२-१- बृहन्मुंबईतील व मुफसल क्षेत्रातील राज्य कामगार विमा योजना 

(०१)(०२)- वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी राकावियो, मुंबई, पुणे, नागपूर 

(२२१० १३८५) योजनेतर 
२ सदर खर्च राज्य शासन व राज्य कामगार विमा महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्यात १:७ या प्रमाणात 
विभागण्यात यावा. तसेच सदरहू खर्चाची प्रतिपुर्ती वेळीच राज्य कामगार विमा महामंडळाकडून मिळवून घेण्याची 
आयुक्तांनी दक्षता घ्यावी. 


३. मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्यासाठी 
आयुक्त, राकावियो कार्यालयाने प्रस्ताव सादर करणे आवश्‍यक आहे. 
४. हा शासन निर्णय शासनाचे वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.१८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१६१६५०४७७६१७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MAHESH MADHUKAR LAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


MADHUKAR So 
LAD 11. 
महेश म. लाड 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 
२. संचालक (प्रशासन /वैद्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकायो-२०२२/प्र.क्र.१५२/राकावि-२ 


३. सहाय्यक संचालक (लेखा), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 

४. वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, पुणे व नागपूर. 

५. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे / नागपूर. 

. वैद्यकीय आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा महामंडळ, पंचदीप भवन, कोटला रोड, नवी 

दिल्ली. 

१०.प्रादेशिक संचालक, राज्य कामगार विमा महामंडळ, पंचदिप भवन, ना.म. जोशी मार्ग, 
लोअर परेल, मुंबई -१३. 

११.वित्त विभाग व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१८, वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अवर सचिव (अर्थसंकल्प/सेवा-१), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवडनस्ती (राकावि-२) 


one G&G & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


area निर्णय क्रमांक-राकायो-२०२२/प्र.क्र.१५२/राकावि-२, दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२२. 


विवरण पत्र -अ 


अ.क्र. 


१ झा.नि.न.वि.सा.आ.वि.क्र.राकायो-१५०२ / 
प्र.क्र.२/२००२, दि.०१/१०/२००७. वैद्यकीय प्रशासन 


/प्र.क्र.३४/राकावि-२, 
दि.२२.०३.२०२२. 


q) शा.नि.न.वि.सा.आ.वि.क्र.राकायो-१५०२ 
प्र.क्र.२/२००२, दि.०१/१०/२००७. 


2. 
१. १) १ झा.नि.न.वि.सा.आ.वि.क्र.राकायो-१५०२ / कनिष्ठ लिपिक 


टी प्र.क्र.२/२००२, दि.०१/१०/२००७. मिश्रक/औष 
वि = 

उ सेवक | 
= | २) १ शा.नि.न.वि.सा.आ.वि.क्र.राकायो-१५०२ / वैद्यकीयअधिकारी [4 | 
ae प्र.क्र.२/२००२, दि.०१/१०/२००७. [परिचारिका | ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४२०० 


, लाड 
afd, महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 


- oA. 


अवर 


+> 
मंत्रालय, Hs 


शासन निर्णय क्रमांक-राकायो-२०२२/प्र.क्र.१५२/राकावि-२, दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२२. 


२) वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, रा.का.वि.योजना,बिबवेवाडी, पुणे-३७. 


१५६००-३९१०० 


a & 
| 

ee ण 
a 
वरकस [क| 
करिल [८1 
arate क| 
स्क्लक [क| 

आ 

a 


| 


a ‘4 ; 


०886-0888 


क्ली क] 


ग कात 


शासन निर्णय क्रमांक-राकायो-२०२२/प्र.क्र.१५२/राकावि-२, दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२२. 
३) वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी यांचे कार्यालय, irs कामगार विभाःयोजता; विदर्भ विभाग, eT, नागपूर--३ 


९३००-३४८०० शासन निर्णय क्र.राकायो-२०२२ 
राकावि-२, दि.०१/१०/२००७ ९३००-३४८०० /प्र.क्र.३४/राकावि-२, 

९३००-३४८०० दि.२२.०३.२०२२. 
९३००-३४८०० 

५२००-२०२०० 

५२००-२०२०० 

४४४०-७४४० 

४४४०-७४४० 

४४४०-७४४० 


.क्र. १५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ ३००-३४८०० 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 


.नि.क्र. -१५०२/ प्र.क्र.? / २००२ 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 


/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 


यो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ 
, दि.०१/१०/२००७, 


झा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 


शा.नि.क्र. यो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 


९३००-३४८०० 
५२००-२०२०० 
९३००-३४८०० 
५२००-२०२०० 
५२००-२०२०० 

४४४०-७४४० 

४४४०-७४४० 


९३००-३४८०० 


~94G02/ प्रक्र / २००२ ४४४०-७४४० 


/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 


शा.न.क्र १५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ ४४४०-७४४० 


/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 


झा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 


न कटर 


शा.नि.क्र. १५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 


/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७.  _ त्रिणेपकसकवर्गेश्‍ [a | २७०२०२७ 


/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 


यो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ 
.०१/१०/२००७, 


१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ 
१/१०/२००७, 


४४४०-७४४० 


५२०० 


१३०० 


२०२०० 


